महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणांर्तगत बांधकाम, 
विस्तारीकरण, दर्जावाढ यासाठी निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०२१८ /प्र.क्र.१२५/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१मार्च, २०१८. 


संदर्भ- म.रा.मा.प.महामंडळाचे पत्र क्र.राप/ स्थाअ/ कामे/ ३०५, दि.३०.०१.२०१८ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकांचे बांधकाम/ दर्जावाढ व 


आधुनिकीकरणाकरीता शासनाद्वारे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास भांडवली मत्तेच्या 


निर्मितीकरीता अनुदान देण्यात येते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 


बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण, बांधकाम, विस्तारीकरण, दर्जावाढ या योजनेअंतर्गत सन २०१७- 


२०१८ करीता रु.३२.०० कोटी सुधारित अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आलेली आहे. सदर बाब 


लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने संदर्भाधिन येथील दि.३०.०१.२०१८ च्या 


पत्रान्वये सन २०१७-२०१८ या वर्षाकरीता महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 


बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणातंर्गत बांधकाम/दर्जावाढ यासाठीच्या कामांसाठी रु.३२.०० कोटी 


निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानक/ आगार व इतर आस्थापनांचे 


बांधकाम /दर्जावाढ/ आधुनिकीकरणाकरिता सन २०१७-२०१८ या वर्षाकरीता या शासन 


निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमूद केलेल्या कामांसाठी रू.३२.०० कोटी निधी वितरीत 


करण्यात येत आहे. 


२. सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र. बी-३, लेखाशिर्ष ३०५५, परिवहन, 


१९०, सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रमांना सहाय्य (००) (०१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०२१८/प्र.क्र.१२५/परि-१, दिनांक : 39.03.2092. 


महामंडळाच्या बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणा अंर्तगत बांधकाम व इतर सुविधा (३०५५ ००५२) 


योजना अंतर्गत - ३५, भांडवलीमत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या लेखाशिर्षाखाळी भागविण्यात 


यावा. 


३. सदर arm fo नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ५४/१४६१, 


दि.०५.०३.२०१८ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. १०५/२०१८/व्यय ८, दि.२९.०३.२०१८ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला अयून त्याचा संकेताक २०१८०२३२३११५४२३५७०७२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Madhukar rere it, postalCod: joann sat fon 


5.4.20=539635e59a0a994a979279d79261 fa9f3f9070d 1 a37df 


29dbc4be5d1c827801 


Sarjerao Ghogare ‘iin rasssnstanuossn 
(म.स.घोगरे) 
Gad - सेहोपंत्र कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
२. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई 
३. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखा परिक्षण अधिकारी, मुंबई 
७. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
८. वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ/अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय) विनियम, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
९. सामान्य प्रशासन विभाग कार्यासन-२८-ब. 
१०. गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई 
११. निवडनस्ती/परिवहन-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०२१८/प्र.क्र.१२५/परि-१, दि.३१.०३.२०१८ चे सहपत्र. 


सर्वसाधारण योजना सन २०१७-१८ रा.प. महामंडळाच्या बसस्थानकांचे पुनर्बांधणी/नुतनीकरण कामाकरीता 


लेखाशीर्ष ३०५५ ००५२ (३५) अंतर्गत प्रस्तावित कामांची यादी 


अ.क्र रा.प.प्रदेश रक्‍कम रु. लाखात 
मुंबई प्रदेश 
| ग.) पालघर विभागातील बोईसर बसस्थानकाची पुनर्बांधणी करणे. १००.०० 
२. | रायगड विभागातील पाली बसस्थानकाची पुनर्बाधणी करणे. १५०.०० 
पुणे प्रदेश 
३. | पुणे विभागातील सासवड बसस्थानकाचे नुतनीकरण करणे. २००.०० 
नाशिक प्रदेश 
४. | अहमदनगर विभागातील खर्डा बसस्थानकाची पुनर्बाधणी करणे. १००.०० 
५. । अहमदनगर विभागातील कोपरगांव बसस्थानकाचे नुतनीकरण करणे. २००.०० 
६. । जळगांव विभागातील यावल बसस्थानकाचे नुतनीकरण करणे. २००.०० 
ंगाबाद प्रदेश 
परभणी विभागातील परभणी बसस्थानकाचे नुतनीकरण करणे. २००.०० 
बीड विभागातील आंबेजोगाई बसस्थानकाचे नुतनीकरण करणे. २५०.०० 
नांदेड विभागातील देगलूर बसस्थानकाचे नुतनीकरण करणे. १५०.०० 
| do. | बीड विभागातील नेकनूर बसस्थानकाची पुनर्बांधणी करणे. १००.०० 
| ae | बीड विभागातील आष्टी बसस्थानकाचे डांबरीकरण व नुतनीकरण करणे. १००.०० 
१२. | बीड विभागातील पाटोदा बसस्थानकाचे डांबरीकरण व नुतनीकरण करणे. १००.०० 
१३. | बीड विभागातील कडा बसस्थानकाचे डांबरीकरण व नुतनीकरण करणे. १००.०० 
अमरावती प्रदेश 
१४. | बुलढाणा विभागातील देऊळगांवराजा बसस्थानकाचे नुतनीकरण करणे. १००.०० 
१५. | यवतमाळ विभागातील दिग्रस बसस्थानकाची पुनर्बांधणी करणे. २००.०० 
१६. | यवतमाळ विभागातील दारव्हा बसस्थानकाचे डांबरीकरण व नुतनीकरण करणे. १००.०० 
नागपूर WeaT 
१७. । वर्धा विभागातील देवळी बसस्थानकाची पुनर्बांधणी करणे. १५०.०० 
१८. | चंद्रपूर विभागातील सावली बसस्थानक बांधणे. १५०.०० 
१९. । चंद्रपूर विभागातील वडसा बसस्थानक बांधणे. १५०.०० 
२०. । चंद्रपूर विभागातील पोंभुर्णा बसस्थानकाचे डांबरीकरण व नुतनीकरण करणे. १००.०० 
२१. | चंद्रपूर विभागातील चार्माशी बसस्थानकाचे डांबरीकरण व नुतनीकरण करणे. १००.०० 
२२. | चंद्रपूर विभागातील भद्रावती बसस्थानकाचे डांबरीकरण व नुतनीकरण करणे. १००.०० 
२३. | चंद्रपूर विभागातील राजुरा बसस्थानकाचे डांबरीकरण व नुतनीकरण करणे. १००.०० 
एकूण ३२००.०० 


